पूर व्यवस्थापन कार्यक्रमासंदर्भात 
धुपप्रतिबंधक कामांना मान्यता देण्यासाठी 
राज्य तांत्रिक मूल्यमापन समिती स्थापन 


करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस - ०९१४/प्र.क्र. २२५/बंदरे-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.. 
दिनांक: - २९ सप्टेंबर,२०१४ 


प्रस्तावना 


जलसंधारण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत पूर व्यवस्थापन 
कार्यक्रमासंदर्भात मार्गदर्शाक सूचना केल्या असून, त्यानुसार धुपप्रतिबंधक कामांना राज्य तांत्रिक 


मुल्यमापन समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. यासाठी राज्य तांत्रिक मूल्यमापन समिती (State 


Technical Appraisal Committee) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 


शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 


१२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत पूर व्यवस्थापन कार्यक्रमासंदर्भात धुपप्रतिबंधक कामांना 
मान्यता व आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे राज्य तांत्रिक 


मूल्यमापन समिती गठित करण्यात येत आहे. 


१) मुख्य सचिव - अध्यक्ष 
२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) - सदस्य 
३) अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण) - सदस्य 
४) अपर मुख्य सचिव (वित्त) - सदस्य 
५) प्रधान सचिव (जलसंपदा) - सदस्य 
६) प्रधान सचिव (बंदरे) - सदस्य 
७) प्रधान सचिव (वने) - सदस्य 
८) सचिव (मत्स्यव्यवसाय) - सदस्य 
९) सचिव (पर्यटन) - सदस्य 
१०) सचिव (बांधकामे) - सदस्य 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड - सदस्य सचिव 


SRA निर्णय क्रमांकः एमआयएस - ०९१४/प्र.क्र. २२५/बंदरे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०९२९१२०१३४६६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Sandip 
S a [] d | p Shamrao Kamble 
DN: CN = Sandip Shamrao 
Kamble, C = IN, S = 
S h AMrao Watarashira, 0 = 
Government Of 
Maharashtra, OU = Home 


Kam ble Date: 2014.09.29 15:23:38 


+05'30' 
(सं. शा. कांबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (वित्त) 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) 
३. अपर मुख्य सचिव (पर्यटन) 
४. प्रधान सचिव (बंदरे) 
५. प्रधान सचिव (वने) 
६. प्रधान सचिव (कृषी व पदुम) 
७. प्रधान सचिव (जलसंपदा) 
८. सचिव (पर्यावरण) 
९. सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
११. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
१२. निवडनस्ती, बंदरे-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


